शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय,नागपूर. 

“राष्ट्रीय आयुष अभियान” या केंद्र पुरस्कृत 
योजने अंतर्गत मंजूर अनुदानामधून प्रस्तावित 
सशुल्क विशेष पंचकर्म सुरु करण्याकरिता यंत्रे व 
उपकरणे खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्र.आयुष-२०१९/प्र.क्र.१४२/१९/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२० 
वाचा :- १) झासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 
२) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसंमु/हाआरुना/राआअ/ खरेदी/ 
प्र.मा./२०१९/आयु-४(२)/१५६१७, दिनांक ३१/१०/२०१९. 


य्य“ 


प्रस्तावना :- 
शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर हे नागपूर शहराच्या सीमावर्ती भागात स्थापित आहे. 


तसेच येथे बरीच पर्यटन स्थळे आहेत. त्यामुळे नागपूरात पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. यादृष्टीने 


पर्यटकांना विशेष सुविधा उपलब्ध करुन देणे व झासनाच्या महसूलात वाढ याकरिता रुग्णालय 


परिसरात “राष्ट्रीय आयुष अभियान” या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत मंजूर अनुदानामधून Alon 


विशेष पंचकर्म सुरु करण्याकरिता यंत्रे व उपकरणे खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर या संस्थेसाठी “राष्ट्रीय आयुष अभियान” या केंद्र पुरस्कृत 


योजनेअंतर्गत रु. २५.०० लाख एवढा निधी मंजूर असून सदर अनुदानामध्ये उपकरणे तसेच उपस्कर 


खरेदी करण्याकरिता रु. १५.०० लाख रक्‍कम राखीव आहे. त्यामुळे शैक्षणिक व रुग्ण हिताचे दृष्टीने 


महत्वाच्या असलेल्या शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर येथील प्रस्तावित सशुल्क पंचकर्म 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.१४२/१९/आयु-२ 


विभागाकरिता रु.२५.०० लाख एवढया मंजूर झालेल्या निधीमधून खरेदी करावयाच्या खाली नमूद 


केलेल्या रुपये १४,९९,४३६/- (अक्षरी रुपये चौदा लाख नव्याण्णव हजार चारशे छत्तीस फक्त) एवढया 


रक्कमेच्या यंत्रसामुग्री व उपकरणे खरेदीच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी 


देण्यात येत आहे:- 
अ. क्र. यंत्राचे नांव प्रतिनग | आवश्य | एकूण | खरेदीचा 
किंमत | क खर्च प्रकार 
परिमाण 
1 Droni (Wooden with Stand) 42,560 2 85,120 | दरपत्रके 
2 Steam Bath Yantra (Sitting type with 62,000 2 1,24,000 | दरपत्रके 
Digital Control) 
3 Kutiswedha (Sauna Bath) 2,75,00 1 2,75,000 | दरपत्रके 
4 Vaman Yantra (Peeth) र्ग 2 70,000 | दरपत्रके 
5 Nasyapatra 560 4 2240 | दरपत्रके 
|; & | Basti Yantra Classical with bronze metal 2,800 2 5,600 | दरपत्रके 
x Shirodhara Yantra (Automatic) 75,000 1 75,000 | दरपत्रके 
8 Shirodhara Yantra Traditional (Pot) 5,500 2 11,000 | दरपत्रके 
1 9_| Shirobasti cap with Various Size 2,200 4 8,800 | दरपत्रके 
10 | Agnikarma Shalaka 1,680 5 8,400 | दरपत्रके 
11 | Measuring Jars 500 10 5,000 | दरपत्रके 
12 | Abhangya Shirodhara table 49,000 1 49,000 | दरपत्रके 
13. | Steam bath lying with steam genetater, 98,000 2 1,96,000 | दरपत्रके 
[sarvang bashpa yandtra] 

14 | Virechama yantra [chair] 22,000 2 44,000 | दरपत्रके 
15 | Nasya chair [peeth] 26,800 2 53,600 | दरपत्रके 
16 | Panchakarma accessories 30,000 2 60,000 | दरपत्रके 
17 | Nadi swedan yantra with trolly 32,000 if 32,000 | दरपत्रके 
18 Kati basti yantra 800 1 800 | दरपत्रके 
19 | Janu basti yantra 800 it 800 | दरपत्रके 
20 | Greeva basti yantra 800 1 800 | दरपत्रके 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.१४२/१९/आयु-२ 


अ. क्र. यंत्राचे नांव प्रतिनग | आवश्य | एकूण | खरेदीचा 
किंमत क खर्च प्रकार 
परिमाण 
21 Akshi tarpana yantra 800 1 800 | दरपत्रके 
22 | Uro basti 800 ] 800 | दरपत्रके 
23 | Pristha vansha basti 800 1 800 | दरपत्रके 
24 | Wooden shirodhara stand with brass pot 22,000 1 22,000 | दरपत्रके 
25. | E.C.G Machine 53,760 1 53,760 | दरपत्रके 
26 | B.P.Appratus 1,800 4 7,200 | दरपत्रके 
27 | Examination table 25,000 ] 25,000 | दरपत्रके 
28 Stethoscope 1,288 4 5,152 | दरपत्रके 
29 | Bed Side locker 7,000 4 28,000 | दरपत्रके 
30 Pulse Oxymeter 2,184 2 4,368 | दरपत्रके 
31 Medicine trolly 15,000 2 30,000 | दरपत्रके 
32 | Office Table 10,450 2 20,900 | Gem Portal 
33 __। Revolving chair 5,300 4 21,200 | Gem portal 
34 | Revolving stool 2,990 10 29,900 | Gem Portal 
35 Seating chair 5,450 10 54,500 | Gem Portal 
36 | Steel Almirah 12,499 4 49,996 | Gem Portal 
37 | Sofa 37,900 1 37,900 | Gem Portal 
एकूण त. 
(रुपये चौदा लाख नव्याण्णव हजार चारशे छत्तीस फक्त) 


२. उपरोक्त यंत्रसामुग्री व उपकरणे खरेदी "राष्ट्रीय आयुष अभियान” या केंद्र पुरस्कृत 


योजनेअंतर्गत प्राप्त निधीमधून करावी. “राष्ट्रीय आयुष अभियान” या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत प्राप्त 


अनुदानामधून खरेदी करावयाच्या प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीची अंदाजित किंमत रुपये ३.०० लाखाच्या 


आतील असल्यामुळे, सदर यंत्रसामुग्री व उपकरणे खरेदी ही शासन निर्णय उद्योग,ऊर्जा व कामगार 


विभाग क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर,२०१६ मधील मार्गदर्शक 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.१४२/१९/आयु-२ 


तत्वानुसार करण्यात यावी. तसेच कोणत्याही बाबीतीळ अनियमितता होणार नाही याची संचालक, 


आयुष यांच्या कार्यालयासह सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


३. उपरोक्त प्रयोजनासाठी येणारा खर्च “राष्ट्रीय आयुष अभियान” या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत 


प्राप्त निधीमधून भागविण्यात यावा. 


४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग दोन (वित्त विभाग शासन 


निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, भाग २, दिनांक १७/०४/२०१५ व शासन 


निर्णय,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.एडीआर-२०१६/प्र.क्र.9२/१६/आयु-२, दिनांक ३० 


ऑक्टोबर, २०१७ अन्वये सुधारीत) मधील अ.क्र.३, नियम क्र.७ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास 


असलेल्या अधिकारास अनुसरुन सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००१२४१७३७३१३७१३ असा आहे. हा Sea 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ashvini म्या, 
(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 
४) अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर. 
६) निवड नस्ती (आयु-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


